मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत जालना जिल्ह्यात २० BHAT 
+ २ बोकड असा Wel गट वाटप करणे ही पथदर्शी 
योजना सन २०१६-१७ मध्ये राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. २३८/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ९ जुलै, २०२१. 
वाचा :- 
१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२३८/पदुम-४, दि.१५.१०.२०१६. 
२. कृषी व पदुम विभागाचे परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२३८/पदुम-४, दि.९.०३.२०१७ 
3. कृषी व पदुम विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२३८/पदुम-४, दि.२५.१०.२०१७ 
४. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.पविआ-१०२०/प्र.क्र.११०/पदुम-३, दि.२५.०५.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


पशुंसवर्धन विभागामार्फत शहोळी गट वाटपाच्या राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण तसेच, जिल्हा वार्षिक योजनेमधील शेळ्या 
आणि बोकडाची / मेंढ्या आणि नग मेंढ्याची आधारभूत किंमत वाढविण्यास दि.१२.०५.२०२१ रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ 
बैठकीत मंत्रिमंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वाचा क्र.१ येथील दि.१५.११.२०१६ च्या शासन निर्णयातील पृ.क्र.१ वरील योजनेअंतर्गत देय अनुदान खालीलप्रमाणे 
वाचावे. 


योजनेंतर्गत देय अनुदान - 


निवड झालेल्या प्रत्येक लाभार्थीला वाटप करणे प्रस्तावित असलेल्या होळी गटाचा एकूण अपेक्षित खर्च (होळी गट 
व शेळयांसाठीचा वाडा) रू. २,३१,४००/- इतका आहे. गटाची स्थापना करताना सुरुवातीला लाभार्थ्यास Joo टक्के 
निधी स्वहिस्सा / वित्तीय संस्थांचे कर्ज याद्वारे उभा करावयाचा आहे. सर्व प्रवर्गासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या Yo टक्के 
तथापि, प्रति गट कमाल मर्यादा रू. १,१५,७००/- या प्रमाणे अनुदान (Back ended Subsidy) देय राहील. 


२० शोळ्या + २ बोकड अश्या होळी गट योजनेचा तपशील 


(आकडे रू.) 
अ. तपशील दर (प्रति होळी / बोकड) गटाची एकुण किमत 
क्र. 
[१ २० शोळ्या खरेदी ६,०००/- १,२०,०००/- 
०२ बोकड खरेदी ८,०००/ १६,०००/- 
शेळ्यांचा वाडा (४५० चौ. फूट) २१२ रू प्रति चौ. फूट ९५,४००/- 
एकूण २,३१,४००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. २३८/पदुम-४, 


अ. | गटाचे स्वरुप | गटाची किमत ५० टक्के अनुदान । प्रस्तावीत गटाची | आवश्यक अनुदानाची 

क्र. रक्‍कम संख्या रक्‍कम 

हि २०--२रऱीळी गट | २,३१,४००/- | 9,94,900/- १,००० ११,५७,००,०००/- 
वाटप 


प्रत, 


उपरोक्त प्रमाणे बोकडाच्या आधारभूत किंमतीत केलेली सुधारणा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून लागू राहील. 


सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आलेला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०७०९१४४७४१४१०१ आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


Sameer Anant 


Sawant 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
DN: c=IN, o=Governi 


a 
ment Of Maharashtra, ou=Agriculture And 


ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=57b66327fd02392673b4ab4d6a85fdd38e27f3be70b7 
a6bddc9bea3f08d2330b, cn=Sameer Anant Sawant 

Date: 2021.07.09 14:48:41 +05'30' 


(समीर सावंत) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (प्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-३२. 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-३२. 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे-७. 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


. जिल्हाधिकारी, जालना 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 
. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर . 
a 


व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, पुणे 
१०. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, (सवी. 

११. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, जालना. 

१२. जिल्हा Waa अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना 
१३. निवड नस्ती (पदुम-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


